जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकाच्या 
कामासाठी निर्माण केलेल्या अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१ मार्च, २०२४ ते ३१ ऑगस्ट, २०२४ 
पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०२४ 
वाचा-१.झासन निर्णय क्र. काअप २००८/प्र.क्र.३८५/वित्त-९,दि.०७ एप्रिल, २००८. 
२.शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९,दि.०९ ऑक्टोबर, २०१८. 
३.शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१ फेब्रुवारी, २०१९. 
४.शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.११ एप्रिल, २०१९. 
५.शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११ सप्टेंबर, २०१९. 
६.शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.१० ऑक्टोबर, २०१९. 
७.शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.१२ फेब्रुवारी, २०२०. 
८.शासन निर्णय क्रमांक : झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.२२ सप्टेंबर, २०२० 
९.शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१ ऑगस्ट, २०२० 
१०. शासन निर्णय क्रमांक : झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.२५ सप्टेंबर, २०२० 
११. शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१५ फेब्रुवारी, २०२१ 
१२.शासन निर्णय क्रमांक : झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.२५ मार्च, २०२१ 
१३. शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१० ऑगस्ट, २०२१ 
१४.शासन निर्णय क्रमांक : झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.१५ सप्टेंबर, २०२१ 
१५.शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२ फेब्रुवारी, २०२२ 
१६.शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.३१ मार्च, २०२२ 
१७.शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८ ऑगस्ट, २०२२ 
१८. शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२ 
१९.शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३ 
२०. शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.२० मार्च, २०२३ 
२१.शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
२२.शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६ सप्टेंबर, २०२३ 
२३. शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९, दि.०४ ऑक्टोबर, २०२३ 
२४.शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन निर्णय - 
जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकाच्या कामासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ५६ 


अस्थायी पदांपैकी ४५ अस्थायी पदांना उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये स्थायी 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरीत ११ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२३ च्या निर्णयान्वये 
दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९ 


होती. सदरहु कालावधी संपुष्टात आल्याने वित्त विभाग शासन निर्णय दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४ 
अन्वये या विभागास दिलेल्या अधिकारांतर्गत या आदेशान्वये पुढील विवरणपत्रात दर्शविण्यात 
आलेल्या ११ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२४ ते ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


अ.क्र जिल्हा परिषदेचे नांव ज्या पदांना मुदतवाढ मागितली आहे 
ली पब 
स्तंभ H.34+8=4) 
वरिष्ठ सहाय्यक | कनिष्ठ एकूण 
सहाय्यक 
0 २ 3 8 4 
0 | ठाणे aa iia शिका 
२ धुळे 1१ | शिका शिका 
३ सातारा aaa शिका . 
8 कोल्हापूर a a aa 
५ जालना aa शिका २ 
६ हिंगोली 17 शिका ma 
9 बुलडाणा 1१ | शिका २ 
र नागपूर शिका [| 
९ चंद्रपूर maa a 
एकूण ४ 9 ria q 


एकूण (स्तंभ क्रमांक ३--४न२५)११ पदे 


या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च प्रधान शीर्ष"२०५३-जिल्हा प्रशासन-(०९३) जिल्हा 
आस्थापना (५) स्थानिक क्षेत्रातील योजना (04)(02) जिल्हा परिषद कार्यक्रम अंदाजपत्रके 
(२०५३०७५२) (राज्यक्षेत्र (योजनेतर)(मागणी क्र.एल-२)" या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०१७/प्र.क्र.०९/वित्त-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक 
२०२४०४१०१६२३२९४६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJESH See 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef44 


> RA H A KA R 84d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F 
0B1C60A9BE486C39888B389F 5CFC9BC7493334 


BHOIR je OO ae 
(रा.प्र.भोईर) 
BY सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखाकार (स्थानिक संस्था) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२ मुंबई/नागपूर 

२. महालेखाकार (स्थानिक संस्था) 

३. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसुल) 

४. संचालक तथा मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, 
नवी मुंबई 

५. सर्व सह मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा 
(कोकण/नाशिक/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती) 

६. सर्व सहसचिव/उपसचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

७. सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

८ 

९ 


सर्व जिल्हा परिषदांचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७/वित्त आयोग कक्ष) 
१२. ग्रामविकास विभाग, का.क्र.आस्था-४,६,८ 
१३. मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि.व पं.रा.) यांचे स्वीय सहायक 
१४. निवड नस्ती (वित्त-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


